RNI No. MAHBIL/ 2009 / 31748 
Reg. No . MCS/174/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक ३६ ] 


गुरुवार , जुलै १३, २०१७/ आषाढ २२, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २६ . ०० 


असाधारण क्रमांक ४९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील (भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना . 


मय 


व्याता 


नगरविकास विभाग 
४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ जुलै २०१७ 


पा 


पचायत 


. 


उद्घोषणा 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५. 

क्रमांक एमयूएन . २०१६/ प्र.क्र .२०६ / नवि- १८ . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा 
महा. ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ६ चे पोट- कलम ( २ ) व कलम ३ च्या 
पोट -कलम ( ३ ) च्या तरतुदीनुसार , महाराष्ट्र शासन याद्वारे कळमेश्वर नगरपरिषदेची हद्दवाढ करण्याच्या दृष्टीने उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ चे 
पोट - कलम (१) मधील खंड ( क ) अन्वये प्रदान केलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून अनुसूची “ अ ” मध्ये नमूद स्थानिक क्षेत्र समाविष्ट 
करून उद्घोषणा काढण्याचा आपला हेतू घोषित करीत असून , तिचा मसूदा सोबत जोडला आहे . 

२. उक्त अधिसूचनेला कोणताही आक्षेप घेणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने ही उद्घोषणा महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसांच्या कालावधीत जिल्हाधिकारी, नागपूर यांच्याकडे त्यांची लेखी कारणे सादर करणे आवश्यक असेल . 
३. उक्त कालावधीत प्राप्त अशा कोणत्याही आक्षेप / हरकतींवर शासनाकडून विचार करण्यात येईल . 

अधिसूचनेचा मसूदा 
क्रमांक एमयूएन. २०१६/ प्र.क्र . २०६/ नवि -१८. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ 
( १९६५ चा महा. ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे. ) याच्या कलम ६ चे पोट- कलम ( २) व 
कलम ३ च्या पोट -कलम ( ३ ) च्या तरतुदीनुसार व त्याअन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार नगरविकास विभाग , क्रमांक एमयूएन 
२०१६ / प्र. क्र . २०६ / नवि -१८ , दिनांक १३ जुलै २०१७ याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण, भाग एक - अ मध्य उप विभाग , 
दिनांक १३ जुलै २०१७ यामध्ये उद्घोषणा प्रसिद्ध केली असून , महाराष्ट्र शासनाने नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्वर या नगरपरिषदेची हद्दवाढ 
करण्याच्या दृष्टीने उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट - कलम (१) मधील खंड ( क ) याअन्वये अधिसूचना काढण्याच्या आपल्या प्रस्तावावर 
आक्षेप मागविले आहेत ; 


भाग एक - अ ( म. उ.वि .) - ४९ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, जुलै १३, २०१७ / आषाढ २२ , शके १९३९ 
आणि ज्याअर्थी उक्त उद्घोषणेस अनुलक्षून जिल्हाधिकारी, नागपूर यांच्याकडे विहित कालावधीत प्राप्त हरकती व सूचनांचा शासनाने विचार 
केला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुछेद २४३- थ च्या खंड (२ ) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्राचा समावेश करून कळमेश्वर नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करणे इष्ट 
वाटते . 

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ६ चे पोट - कलम (१) मधील खंड ( क ) अन्वये प्रदान केलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट- कलम ( १) मधील खंड ( क ) मध्ये अनुसूची “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
क्षेत्राचा समावेश करून कळमेश्वर नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करीत आहे. कळमेश्वर नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा अनुसूची “ ब ” मध्ये 
विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील . 

नगरपरिषद कळमेश्वरमध्ये ब्राम्हणी गावाच्या समावेशानंतर “ नगरपरिषद कळमेश्वर ” चे “ नगरपरिषद कळमेश्वर- ब्राम्हणी " असे 
नामकरण करण्यात येत आहे. 

अनुसूची “ अ ” 
कळमेश्वर - ब्राम्हणी नगरपरिषदेच्या हद्दीत समाविष्ट करावयाच्या स्थानिक क्षेत्राचा तपशील 


कळमेश्वर नगर परिषदेच्या हद्दीत समाविष्ट करावयाच्या क्षेत्राचे सर्व्हे क्रमांक 


महसुली गावाचे 

नाव 


मौजा ब्राम्हणी 


( २ ) 
१ , २, ३, ४ , ५ , ६ , ७, ८ , ९ , १० , ११, १२, १३, १४ , १५, १६, १७, १८ , १९ , २० , २१, २२, २३ , २४ ( अ ) , २४ ( ब ) , 
२५ , २६, २७, २८ , २९ ( अ ), २९ ( ब ), ३० , ३१, ३२, ३३, ३४ , ३५ , ३६ , ३७, ३८ , ३९ , ४० , ४१, ४२, ४३ , ४४ , ४५ , 
४६ , ४७, ४८ , ४९, ५० , ५१, ५२, ५३, ५४, ५५ , ५६ , ५७, ५८ , ५९, ६० , ६१, ६२, ६३ , ६४ , ६५ , ६६, ६७, ६८ , 
६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४ , ७५, ७६, ७७, ७८ , ७९ , ८०, ८१ , ८२, ८३ , ८४, ८५, ८६, ८७, ८८ , ८९, ९० , ९१, 
९२, ९३, ९४, ९५ , ९६, ९७, ९८ , ९९ , १०० , १०१ , १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८ , १०९ , ११० , १११, ११२ , 
११३, ११४ , ११५ , ११६ , ११७, ११८ , ११९ , १२० , १२१ , १२२, १२३ , १२४ , १२५ , १२६ , १२७ , १२८ , १२९ , १३० , १३१, 
१३२, १३३ , १३४ , १३५ , १३६, १३७, १३८ , १३९ , १४० , १४१, १४२, १४३, १४४, १४५ , १४६, १४७( अ ), १४७( ब ) , 
१४८ , १४९ , १५० , १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६ , १५७, १५८ , १५९ , १६० , १६१ , १६२ , १६३ , १६४ , १६५ 

, १६७, १६८ , १६९ , १७०, १७१, १७२ , १७३, १७४ , १७५, १७६, १७७, १७८ , १७९, १८०, १८१, १८२ , १८३, 
१८४, १८५, १८६ , १८७, १८८ ( अ ), १८८ ( ब ), १८९ , १९० , १९१ , १९२ , १९३, १९४, १९५, १९६ , १९७, १९८ , १९९ , 
२०० , २०१, २०२, २०३, २०४ , २०५, २०६ , २०७, २०८ , २०९, २१०, २११, २१२, २१३, २१४ , २१५ , २१६, २१७, २१८ , 
२१९, २२० , २२१, २२२, २२३ , २२४ , २२५ , २२६ , २२७, २२८, २२९ , २३० , २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २४३ , 
२४४ ( प ), २५७, २५८ , २५९ , २६० , २६१, २६२ , २६३ , ३७४ , ३७५ , ३७६ , ३७७ , ३७८ , ३७९ , ३८० , ३८१ , ३८२, 
३८३, ३८४ ,३८५, ३८६, ३८७, ३८८ , ३८९ , ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४ , ३९५ , ३९६, ३९७, ३९८ , ३९९ 


अनुसूची “ ब ” 
कळमेश्वर -ब्राम्हणी नगरपरिषदेच्या हद्दीत समाविष्ट करावयाच्या हद्दीच्या सीमा 
उत्तरेस . - मौजे वरोडा, मौजे झुनकी, मौजे परसोडी , मौजे गोवरी गावाची शिव. 
पूर्वेस . - मौजे खैरी ( लखमाजी), मौजे डोरली ( भदोजी), मौजे दहेगाव शिव. 
दक्षिणेस . - मौजे सेलु , मौजे सावंगी , मौजे शहाजापूर हद्द, मौजेपिपळा रिठी मधील नगरपरिषदेची विद्यमान हद्द. 
पश्चिमेस . - मौजे सावंगी व मौजे घोराड ची हद्द. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनिष परशुरामे , 
शासनाचे उप सचिव . 


ATT 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग 


२०१७/ आषाढ २२, शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th floor, Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 13th July 2017 . 

PROCLAMATION 
MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965 . 

No. MUN .2016 / C . R . 206 /UD18 . — In pursuance of the provisions of sub - section ( 2 ) of section 6 
read with sub - section ( 3 ) of section 3 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats 
and Industrial Township Act, 1965 (Mah .XL of 1965 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) 
the Government of Maharashtra hereby announces its intention to issue a notification in exercise 
of the powers conferred by clause (a ) of sub -section ( 1) of section 6 of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah .XL of 1965 ), with a view to 
alter the limits of the Municipal area of the Kalmeshwar Municipal Council in Nagpur District , so 
as to include therein the local areas specified in Schedule ‘ A ’ the draft of which is appended 
hereto ; 

2 . Any person who entertains any objection to the said Proclamation is hereby required to 
submit the same, in writing, with the reasons therefore , to the Collector , District Nagpur within 
period of 30 days , from the date of publication of this proclamation in the Maharashtra Government 
Gazette . 

3 . Any such objection which may be received during the said period will be considered by 
the Government. 

DRAFT NOTIFICATION 
No . MUN - 2016 / C . R .206 /UD18 . — Whereas , by the Government Proclamation , Urban 
Development Department, No. MUN - 2016 /C .R .206 /UD18 , dated 13th July 2017 Maharashtra 
Government Gazette , extraordinary Part 1- A Central Sub -Division , dated 13th July 2017 , issued 
in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of section 6 read with sub -section ( 3 ) of 
section 3 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act , 1965 (Mah .XL of 1965 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) , the Government of 
Maharashtra has invited the objections to its proposal to issue a notification under clause ( a ) of 
sub - section ( 1) of section 6 of the said Act , to alter the limits of the Municipal area of the Kalmeshwar 
Municipal Council in Nagpur District, so as to include therein the local areas specified in Schedule 
“ A ” appended to the said Proclamation ; 

And whereas , the Government has considered the objections and suggestions so received by 
the Collector , Nagpur District pursuant to the said Proclamation received within the period 
specified therein ; 

And whereas, having regards to the factors mention in clause ( 2 ) of article 243- Q of the 
Constitution of India , the Government of Maharashtra consideres it expedient to alter the limits 
of the Kalmeshwar Municipal Council in Nagpur District so as to include therein the areas specified 
in Schedule “ A ” appended hereto. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( a ), sub - section ( 1 ) of section 6 
of the said Act, and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra 
hereby , hereby alters the limits of the Municipal area of the Kalmeshwar Municipal Council in 
Nagpur District , so as to include therein the local areas specified in Schedule “ A ” appended hereto 
and declares that the revised boundaries of the Kalmeshwar Municipal Council so altered shall 
be such as shown in Schedule “ B ” appended hereto . 

The name ofMunicipal Council Kalmeshwar after inclusion of Bramhni Village , is named as 
“Municipal Council Kalmeshwar Bramhni” 


( 2 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, जुलै १३, २०१७/ आषाढ २२, शके १९३९ 

Schedule “ A ” 
The description of the local area to be included in the limits of the Municipal area of the 

Kalmeshwar - Bramhni Municipal Council . 
Name of 

Survey Nos . 
the Village 

( 1) 
Bramhni 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9, 10 , 11, 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 (A ), 24 ( B ), 25 , 

26 , 27 , 28 , 29( A ), 29( B ), 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41, 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 
48 , 49 , 50 , 51, 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61,62, 63 , 64 , 65 , 66 , 67, 68 ,69, 70 , 71 , 
72 , 73, 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 ,81, 82 , 83, 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 
97 , 98 , 99 , 100 , 101, 102, 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109, 110 , 111, 112 , 113, 114 , 115 , 
116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123, 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131, 132, 133 , 
134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141, 142 , 143, 144 , 145 , 146 , 147 ( A ), 147 ( B ), 148, 
149, 150 , 151, 152 , 153, 154 , 155 , 156 , 157 , 158 , 159 , 160 , 161, 162 , 163 , 164 , 165 , 166 , 
167, 168, 169, 170 , 171, 172, 173 , 174 , 175 , 176 , 177, 178 , 179, 180 , 181, 182, 183, 184 , 
185 , 186 , 187 , 188 ( A ), 188 ( B ), 189 , 190 , 191 , 192 , 193 , 194 , 195 , 196 , 197 , 198 , 199 , 200 , 
201, 202, 203 , 204 , 205 , 206 , 207 , 208 , 209 , 210 , 211, 212 , 213 , 214 , 215 , 216 , 217, 218 , 
219 , 220 , 221, 222, 223 , 224 , 225 , 226 , 227 , 228 , 229 , 230 , 231, 232 , 233 , 234 , 235 , 243 , 
244( P ), 257, 258 , 259, 260 , 261, 262, 263, 374, 375 , 376 , 377 , 378 , 379 , 380 , 381, 382, 
383, 384 , 385 , 386 , 387, 388 , 389, 390 , 391, 392 , 393 , 394 , 395 , 396 , 397 , 398 , 399 . 


Schedule “ B ” 
Revised Boundaries of the Kalmeshwar - Bramhni Municipal Council after inclusion of the 

local area specified in Schedule “ A ” 
North. – Boundary of Mauza Waroda , Mauza Junki, Mauza Parsodi, Mauza Gowari , 
East. — Mauza Khairy (Lakhmaji ), Mauza Dorali ( Bhadoji) Boundary of Dahegaou . 
South . — Mauza Selu , Mauza Sawangi, Mauza Shahajapur Boundary , Boundary of existing 

Municipal Council of Mauza Pipala Rithi 
Boundary ofMauza Sawangi, Mauza Ghorad . 


Day 


za 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANISH PARSHURAME , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


